असोसिएठान फॉर सोडल हेल्थ इन इंडिया 
या कार्यालयासाठी जागा वाटप करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. शाकाजा-११२०/प्र.क्र.८१/२०२०/२२ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : of ऑक्टोबर, 2023 


संदर्भ: १. शाकाजा-११२०/प्र.क्र.८१/२०२०/२२, दि.१२.०९.२०२२ 
२. शाकाजा-११२३/प्र.क्र.४१/२०२३/२२, दि.२१.०६.२०२३ 
प्रस्तावना : 


असोसिएडान फॉर सोशल हेल्थ इन इंडिया या कार्यालयासाठी संदर्भाधीन दि.१२.०९.२०२२ च्या 
शासन निर्णयान्वये शासकीय परिवहन इमारतीमध्ये तिसऱ्या मजल्यावर ४०० चौ.फूट जागा वाटप 
करण्यात आली आहे. तथापि सदर जागा गैरसोयीची असल्याचे नमूद करुन सदर जागेच्या बदली फोर्ट 
परिसरातील शासकीय जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत असोसिएडान फॉर सोडल हेल्थ इन इंडिया या 
कार्यालयाने विनंती केली आहे. त्यानुषंगाने आता शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 
शासन निर्णय : 


असोसिएडान फॉर सोडल हेल्थ इन इंडिया या कार्यालयासाठी संदर्भाधीन दि.१२.०९.२०२२ च्या 
शासन निर्णयान्वये शासकीय परिवहन इमारतीमधील तिसऱ्या मजल्यावरील एकूण ४०० चौ.फूट इतकी 
जागा वाटप करण्यात आलेली आहे. आता त्याऐवजी इन्साहटमेंट बिल्डिंग, डी ब्लॉक, महापालिका मार्ग, 
आझाद मैदानाजवळ, फोर्ट, मुंबई येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील ४०५ चौ.फूट 
इतकी जागा वाटप करण्यात येत आहे. परिणामी संदर्भाधीन दिनांक १२.०९.२०२२ चे आदेश रह 
समजण्यात यावेत. 


२. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी उपरोक्‍त जागेचा 
ताबा संबंधितांना दयावा व त्याबाबतचा अहवाल झासनास सादर करावा. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००६१६२५३८४१०७ असा आहे. हा AAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ह व 
: BHAGURE 11 


2.5.4.20=0990ae5e49835c85a735703503a82e3cd 


DEVIDAS Re 1 
SANDUJI 1. 
(दे. सां. WR) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 
२. सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य 
३. मा.मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२०/प्र.क्र.८१/२०२०/२२ 


८. सामान्य प्रशासन विभाग, का.२१(आस्था)/का.२१ रोख, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

९. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१०. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११. कार्यकारी अभियंता, ईलाखा हाहर (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन इमारत, 24 मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 

१२. उप अभियंता, दक्षिण (सा.बां) उप विभाग, जुन्या एम.टी.डी.सी. कार्यालयासमोर, मादाम कामा 
रोड, मुंबई-४०००३२. 

१३. सचिव, असोसिएडान फॉर हेल्थ इन इंडिया, RH क्र. ४, यशोधन इमारतीच्या मागे, दिनशा 
वाच्छा रोड, मुंबई. 

१४. मुख्य दूरध्वनी चालिका, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. निवडनस्ती / कार्या.२२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


